महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.बांधका-०७२३/प्र.क्र.२६२/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०२३. 


विषय भोईवाडा मध्यवर्ती कारागृह, मुंबई येथे तात्पुरत्या स्वरुपात स्थानबध्दता केंद्राच्या 
बांधकामाच्या दुरुस्ती नुतनीकरणाच्या कामांच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय 


मान्यता व निधी उपलब्ध होणेबाबत. 


संदर्भ :- १) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१, उप विभाग-पाच, (सुधारित 
शा.नि.क्र. विअप्न २०१३४/प्रक्र. ३०/१३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिळ २०१५), 


२) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४, 
अनुक्रमांक ०३ 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग- 
2), दि. २०/०९/२०१९ 


४) पोलीस सह AAAI), WAM आयुक्‍त कार्यालय, बृहन्मुंबई यांचे पत्र 
दि. OW. No.  CP/ACS(H)/D-¢(¥)Bldg.Br./SBK/Detention 
Centre/gov-92 8/2023, Date: 98/00/2023. 


शासन निर्णय. 


पोलीस सह आयुक्त(प्रशासन), पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांनी भोईवाडा मध्यवर्ती कारागृह, 
मुंबई येथे तात्पुरत्या स्वरूपात स्थानबध्दता केंद्राच्या दुरुस्ती व नुतनीकरण कामांकरिता प्रशासकीय मान्यता 
व निधी उपलब्ध करून देणेबाबत प्रस्ताव सादर केलाआहे. 
२. उप अभियंता, उत्तर, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, दादर यांनी रु. ५,११,००,१९८/- (अक्षरी रुपये 
पाच कोटी अकरा लाख VHal अठ्ठुयाण्णव फक्‍त) इतक्या रकमेचे खालीलप्रमाणे अंदाजपत्रक सादर केले 
आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव अंदाजपत्रक रक्‍कम (रु.) 
गं व Structural repair & External plasterpainting of (A Wing & B | ६४,०६,०११/- 


Wing) Detention center (lock up building) at Bhoiwada 


२. Repairs to Internal Plaster, Painting, & other miscellaneous | २७,१९,९४७/- 
works on Ground floor of Detention center (lock up 
building) at Bhoiwada. 


3 Repairs to Internal Plaster, Painting, & other miscellaneous | २५,१०,३७७/- 
works on 4st floor of Detention center (lock up building) at 
Bhoiwada 


शासन निर्णय क्रमांकः बांधका-०७२३/प्र.क्र.२ ६२/पोल-७. 


Repairs to Internal Plaster, Painting, & other miscellaneous 
works on 2nd floor of Detention center (lock up building) at 
Bhoiwada. 


१ ९ 9 8 4 9 ७८ १ / ~ 


Construction of RCC Compound wall of East side of 
Detention center (lock up building) at Bhoiwada. 


29, 28,98 2/- 


Construction of RCC Compound wall of North side of 
Detention center (lock up building) at Bhoiwada. 


१५,२१,५१५/- 


Construction of RCC Compound wall of South side of 
Detention center (lock up building) at Bhoiwada. 


२ tes ’ 4 ९ ’ te} 4 4 / a 


Construction of RCC Compound wall of West side of 
Detention center (lock up building) at Bhoiwada. 


१५,९२,३४२/- 


Repairs to Flooring of Ground, १ & 2nd Floor with 
Staircase & other miscellaneous works at Detention center 
(lock up building) at Bhoiwada. 


२८,९२,११०/- 


feat ०, 


Construction of Stamp Concrete of Detention center (lock 
up building) at Bhoiwada. 


२ 8 9 ७ र 5) 8 3 3/ r= 


la १, 


Repairs to plinth protection & Drainage Line with Chamber 
at Detention center. (lock up building ) at Bhoiwada. 


8 9 3 & 9 8 9 ४/ च 


१२. 


Renovation to Toilet Block of Ground Floor 'AWing & 'B' 
Wing of Detention center (lock up building) at Bhoiwada. 


१८,५९,४६६/- 


93. 


Renovation to Toilet Block of Second Floor 'A' Wing & 
‘BWing of Detention center (lock up building) at Bhoiwada. 


92,23,248/- 


१४. 


Renovation to Toilet Block of First Floor AWing & BWing of 
Detention center(lock up building) at Bhoiwada 


92, 23,248/- 


१५. 


Providing Furniture in rooms, offices & for dining in 
Detention center (lock up building) at Bhoiwada. 


&¢ 99, 28 ¢/- 


१६. 


Providing Safety Net in Premises of Detention center (lock 
up building) at Bhoiwada 


26,80, 384/- 


१७. 


Providing Structural steel roof with pre coated G.I. sheet 
roof, Water Tank over Detention center (lock up building) 
at Bhoiwada. 


24,88, C84/- 


१८. 


Construction to kitchen room, Security Cabin, Watch 
tower & other miscllaneous works of Detention center 
(lock up building) at Bhoiwada. 


२२,९४,३१२/- 


१९, 


Construction of Structural steel staircase & other 


miscllaneous work of Detention center (lock up building) at 
Bhoiwada. 


3 & 5) 4 9 9 ०८१ / ~ 


TOTAL १९ Works 


4 9 १ १ 9 ०९ > १ ९ ८/ = 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बांधका-०७२३/प्र.क्र.२६ २/पोल-७. 


३. सदरअंदाजपत्रक सहायक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोईवाडा यांनी तयार केले असून, 
उप अभियंता, (उत्तर) सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, दादर, कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, वरळी यांनी व अधिक्षक अभियंता, मुंबई मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी 
प्रतिस्वाक्षरीत केळे आहे. तसेच, मुख्य अभियंता, प्रादेशिक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी 
त्यास तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 


४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिळा, उप विभाग-पाच, (शा.नि.क्र. विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र. 30/2093/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल २०१५, पृष्ठ क्र.६5८ आणि सुधारित शा.नि.क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र. ३० / १३ / विनियम (भाग-२), दिनांक २०/०९/२०१९) व सा.बां. नियम पुस्तिकेतील परि. क्र. 
१३४, अ.क्र. ३ मधील तरतुदीनुसार रूपये १,००,००,०००/- (रुपये एक कोटी फक्त) पर्यंतच्या किरकोळ नागरी 
बांधकामांना प्रशासकीय मान्यतेसह निधी उपलब्ध करून देण्याचे प्राधिकार विभाग प्रमुख यांना प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत. तसेच, त्यावरील व रू.१५ कोटी पेक्षा कमी किंमत असलेल्या अंदाजपत्रकीय रकमेच्या 
कामांच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करण्यास सक्षम अधिका-याने तांत्रिक सहमती (Technical Approval) Walt केल्यानंतर, क्षेत्रीय स्तरावरील 
सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या संबंधित मुख्य अभियंता (स्थापत्य) व मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्याकडून 
शिफारशीसह प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार, उपभोक्ता विभागाने त्याच्या कडील कामाची निकड व अनुदानाच्या 
उपलब्धतेनुसार विहीत कार्यपद्धतीने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी, अशी तरतूद आहे. त्या अनुसार, 
उपरोक्त रकमेच्या अंदाजपत्रकीय खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्‌. उक्त खर्च "मागणी क्र.बी १, गृहविभाग, मुख्य लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस, (०२) हहर पोळीस (०२) (०१) 
शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत) २०५५ ००९७, २७ - गौण बांधकामे" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालून, 
त्यासाठी उपलब्ध केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

& हे शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकाम भाग पहिला, उप विभाग-पाच, 3.2.3, अनुसार 
प्रशासनिक विभागास प्राप्त अधिकारात सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

Cs हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०११६२३५०७६२९ हा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 
N A R A YA N | R A DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fc843c789942459cd39fc556 
1071b4a70c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=79C09BA352C5B3E65B2591 13F 1 CDCFAB29FB961D4EA9 
A24411D7F622D2ED20BF, cn=NARAYAN BIRA MANE 
Date: 2023.12.01 17:50:55 +05'30' 


(नारायणमाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
2) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
३) अपर पोलीस आयुक्त, उत्तर प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
४) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, मुंबई 
५) अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बांधका-०७२३/प्र.क्र.२ ६२/पोल-७. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


cae) 


9 


(३ 


) 
) 
) 
) 


24) 


१०) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१)/(विदेशी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंधेरी, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (पोल-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


